महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास 
वेतन व भत्त्यापोटी सहायक 
अनुदान वितरीत करण्याबाबत 
(अनिवार्य) (2294A089), 

३६, सहायक अनुदाने (वेतन). 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९१/पापु-२३ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्कटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: १० डिसेंबर, २०२० 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः मजीप्रा-२०१४/प्र.क्र.३३(ओ/पापु-२३, 
दिनांक २३.०३.२०१७. 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.६२/कोषा प्रशा-५, दि.१ एप्रिळ, २०२० 

३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिळ,२०२० 

४) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग विभाग समक्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९१/पापु-२३, 
दिनांक ३० एप्रिल, २०२०, ९ जुले, २०२० व ८ ऑक्टोबर, २०२० 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते तसेच निवृत्तीवेतन 
यांचे दायित्व शासनाने स्वीकारण्याचा व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे जमा होणारे ईटीपी चार्जेस व 
तांत्रिक शुल्क शासनाकडे जमा करण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रीमंडळाने दिनांक १६.०३.२०१७ च्या 
बैठकीमध्ये घेतला असून त्यानुषंगाने संदर्भाधीन दिनांक २३.०३.२०१७ चा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते अदा 
करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला अनुदान म्हणून २२१५५०४१ या लेखाशिर्षाखाली 
वित्तीय वर्ष सन २०२०-२१ करिता एकूण रुपये १११.५५ कोटी इतके अनुदान वाचा मधील अनुक्रमांक ४ 
च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आले आहे. आता पुढील वेतन अनुदान वितरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९१/पापु-२३ 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते यासाठी महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरणाला अनुदान म्हणून “मागणी क्रमांक - वाय २, २२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ०१, 
पाणी पुरवठा ००१, संचाळन व प्रशासन (०१) आस्थापना (०१)(०४) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास वेतन 
व भत्त्यापोटी सहायक अनुदान, (अनिवार्य/दत्तमत) (२२१५०४१), ३६, सहायक अनुदाने (वेतन)” या 
लेखाशीर्षातर्गत रुपये २१,४४,८९,०००/- (अक्षरी रुपये एकवीस कोटी चव्वेचाळीस लाख एकोणनव्वद 
हजार फक्त) इतकी रक्‍कम या झासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाळा खालील अटींच्या 
अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे. 


अ) या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या 
नियमित आस्थापनेवरील कर्मचा-यांच्या सन २०२०-२१ मधील वेतन / भत्त्यासाठी 
वापरण्यात यावा. वेतन / भत्त्यांच्या यापूर्वीच्या कोणत्याही थकबाकीसाठी या निधीचा वापर 
करु नये. या निधीचा अन्य बाबींवरील खर्च ही वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल व 
अज्ञा कृतीसाठी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र राहतील. 

ब) सन २०२०-२१ मध्ये नोव्हेंबर,२०२० अखेर प्राधिकरणाकडे जमा झालेले तांत्रिक शुल्क व 
ईटीपी चार्जेस शासनाकडे त्वरीत जमा करावेत. 


२. या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेली रक्‍कम प्राप्त करुन घेण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणाचे संचालक (वित्त), श्री.य.बा.पाटील, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून तर 
श्री.रा.म. गेंगजे, उप सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


3. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान झासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या 
अटी व शर्तीच्या अधिन राहील. कोव्हीड-१९ मुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य व आर्थिक आपत्तीवर मात 
करण्याच्या दृष्टीने राज्याची एकंदर आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता, खर्चात काटकसर करणे तसेच 
काही खर्च पुढे ढकलणे गरजेचे आहे. 


४. शासनाद्वारे देण्यात येणारे वेतन अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान 
करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या Offline 
पद्धतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९१/पापु-२३ 


प. सदर रकमेच्या प्रत्यक्ष खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण यांनी सादर करावे. उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करताना कर्मचारीनिहाय प्रत्यक्ष वितरीत 
रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 


६. प्रस्तुत प्रकरणी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक - वाय २, २२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, 
०१, पाणी पुरवठा ००१, संचालन व प्रशासन (०१) आस्थापना (०१)(०४) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास 
वेतन व भत्त्यापोटी सहायक अनुदान, (अनिवार्य/दत्तमत) (२२१५०४१), ३६, सहायक अनुदाने (वेतन)” 
या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०२०-२१ च्या मंजूर आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


छ. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०२०/ प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल, 
२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात सदर area निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. या परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शा्तींची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१०१५१४४३६६२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by Ganesh 
: ९२ ‘ASHTRA, ou=Water 
anesh र Deparment postlced 
25. 1424c02121cece0d20e917ffalefS12d7e 
8fa2e49d93adbb5ad352, 


Nivrutti Pawar क याचाच 
(TST पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, सर्व 
२. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 
३. संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, नवी मुंबई 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) 
६. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
८. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थसंकल्प-१८) 
९. कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१०. निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


